शासनाने खरेदी केलेल्या एअरबस 
कंपनीच्या Hay या हेलिकॉप्टरच्या 
परिरक्षण कंत्राटाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/ २८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.विचासं-१११४/ प्र.क्र.४७/ २८-अ, 
दि.०६ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१११८/ प्र.क्र.१५१/ २८-अ, 
दि.२६ जून, २०२० ( दिनांक १८/६/२०२० च्या बैठकीचे इतिवृत्त) 
३) शासन निर्णय क्र.विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/२८-अ, दिनांक २८ जुले,२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने खरेदी केलेल्या . एअरबस कंपनीच्या 
१४५ या हेलिकॉप्टरच्या परिरक्षण कंत्राट विहीत अटी व शार्तीनुसार मे.इंदमार कंपनी प्रायव्हेट 
लि.मुंबई यांना देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील प्रस्तावनेतील तिस-या 
ओळीमध्ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे. 


“दरमहा रु.२,४९,००,०००/- अधिक अनुज्ञेय कर” 
त्याऐवजी 


“ तीन वर्षासाठी रु.२,४९,००,०००/- अधिक अनुज्ञेय कर” असे वाचावे 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०८०५१५४४०६३७०७ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Mahesh Kisan Wavhal 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
a h es h isan Department postalcode200032 st-Mhareshive, 
25.4.2 1330d58102c34226358d9eb88eeaac7 SfOfd9db44b648fcsf 
6dc90d3ca6a2, 
serialNumber=495c75b4c173c81f308bd63a1b33a5da4ea131ed182d44 
a V h a a1b502ab4662e9810, cn=Mahesh Kisan Wavhal 
Date: 2021.08.05 15:52:23 +05'30' 


(म.कि.वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत , 

१. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विचासं-१११९/प्र.क्र.६३/२८-अ 


& . 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (मा.मुख्यमंत्री कार्यालय), मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यपाल यांचे परिसहायक, राजभवन, मुंबई. 


महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


संचालक, विमानचाळन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 
उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


